महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणारी 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) 
परीक्षा रद्द करण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: - परीक्षा ०५२१/प्र.क्र.३९/ एसडी-२ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: - १२ मे, २०२१ 


प्रस्तावना: - 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा आयोजित करण्यात येते. सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षासाठी सदर 
परीक्षा माहे मे २०२१ मध्ये आयोजित करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापि, कोविड - १९ रोगाच्या 
प्रारदुभावामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे, राज्य मंडळामार्फत आयोजित करण्यात 
येणारी माध्यमिक झालांत प्रमाणपत्र परीक्षा रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
इयत्ता दहावीच्या प्ररीक्षेसाठी प्रविष्ठ सर्व विद्यार्थ्यांचे तसेच परिक्षेशी संबंधित सर्व घटकांचे हीत 
लक्षात घेता, शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ या शौक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणारी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा रद्द 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळ, विनियम १९७७ मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याबाबत मंडळाने यथोचित 
कार्यवाही करावी. 


इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे, गुणपत्रक/प्रमाणपत्र देण्याबाबत तसेच ११ वी 
year प्रक्रियेबाबत स्वतंत्रपणे निर्देश निर्गमित करण्यात येतील. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२१०५१२१२२१४१७६२१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 
RAJENDRA 
SHANKARRAO 
PAWAR 


(राजेंद्र पवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: - 
) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा ०५२१/प्र. क्र. ३९/ एसडी-२ 


७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण CASAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
१०) सर्व विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
११) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महसंचनालय, मंत्रालय, मुंबई 
- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयास सर्व प्रसिध्दी 


माध्यमांव्दारे प्रसिध्दी द्यावी. 
१२) निवड नस्ती/एसडी-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


